प्रशासकीय मान्यता 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर 


येथील पदव्युत्तर 


व आंतरवासिता 


वसतिगृह (जी + ४) बांधकाम करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
झछासन निर्णय क्रमांक : जीसीएल-२०१८/प्र.क्र.३५७/प्रशा-१ 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल इमारत, 


९ वा मजला, नविन मंत्रालय, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१. 


दिनांक : २९ जून २०१९. 


वाचा : 


संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे क्रमांक : 


संवैशिवसं/झावैमल/ 


बांधकाम/वसतीगृह/पुर्तता/प(आय)/९८६९/१९, दि. १८.०६.२०१९. 


शासन निर्णय : 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर या संस्थेच्या येथील पदव्युत्तर व आंतरवासिता 


वसतिगृह (जी -- ४) बांधकाम करण्यासाठी खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या व सार्वजनिक बांधकाम 


विभागाने व सचिव समितीने सहमती दर्शविलेल्या एकूण रुपये ४६,५५,४८,०००/- (अक्षरी रुपये 


सेहेचाळीस कोटी पंचावन्न लक्ष अठ्ठेचाळीस हजार फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील 


HET व श्तींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. बांधकामाचे नाव प्रस्तावित केलेली | सार्वजनिक बांधकाम 
क्र. अंदाजित रक्कम | विभागाने सहमती 
रुपये दर्शविलेली apa 

रुपये 


१. | शासकीय वैद्यकोय महाविद्यालय, लातूर 
या संस्थेच्या पदव्युत्तर व आंतरवासिता 
वसतिगृह (जी + ४) बांधकाम करणेबाबत 


¥C,82,23,49¢/- 


४६,५५,४८ ,000/- 


एकूण 


४८,९२,२३,५१ ८/- 


४६,५५,४८,०००/- 


are} शार्ती :- 


१. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदींबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 


करुनच काम हाती घ्यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएल-२०१८/प्र.क्र.३५७/प्रशा-१ 


षु. 


टी 


सदर कामास प्रश्ञासकीय मान्यता देण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची खातरजमा 
करण्यांत यावी. 


. प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीत येत असल्यास संबंधीत विभागाची तसेच 


महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी . 


तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक - 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दिनांक ११.४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


प्रस्तावातील wed संबंधीत बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 


. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, area निर्णय, क्रमांक : इएनव्ही-२०१३/ 


प्र.क्र.१७७/ तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


. इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरीता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने 


वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यक लागणार नाही, यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


सदर कामासाठी निधीची तरतूद झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करु नये. सदर 


काम कोणत्या अभिकरणामार्फत करण्यात यावे, याविषयी स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. 


३. 


हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दिनांक 


qo एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला - उप विभाग पाच 


मधील महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखाली प्रदान करण्यात 


आलेले वित्तीय अधिकार मधील अ.क्र.१, परिच्छेद क्रमांक १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान 


केलेल्या अधिकारानुसार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १३२/इमा- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएल-२०१८/प्र.क्र.३५७/प्रशा-१ 


३, दिनांक २६.०६.२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीच्या अनुषंगाने व सचिव समितीच्या मान्यतेनुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६२९१६०६४७३६१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


१०. 
११, 
१२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ARUN 11: acistaln 


2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50897b 
7b2244d66593f50dd7 13da8386091 2503, 


MURLIDHAR sisi 
RAO DAHALE 9 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा), नागपूर, महाराष्ट्र. 
मा.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

मा.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारत-३) मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 

निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


